राज्यातील खाजगी sara: व पुर्णत: अनुदानित, 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे 
माहे मे, २०१८ ते जुलै, २०१८ पर्यंतचे वेतन 
ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/१८/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ मे, २०१८ 


वाचा :- १) शासनाचा समक्रमांकीत दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीचा शासन निर्णय 
२) शासनाचे समक्रमांक दिनांक २३.२.२०१८ व २७.२.२०१८ रोजीचे शासन निर्णय 


प्रस्तावना :- 

शालार्थ प्रणालीच्या डाटा बेस सॉफ्टवेअरमध्ये दिनांक १२.०१.२०१८ पासून तांत्रिक दोष 
निर्माण झाला असून सदरची प्रणाली अद्यापही सुरु झाळेली नाही. त्यामुळे शिक्षक / शिक्षकेत्तर 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास वरील संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. शालार्थ प्रणाली अद्यापही सुरु न झाल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मे, २०१८ ते जुले, 
२०१८ या कालावधीचे वेतन देखील ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांपैकी ज्यांचे वेतन दिनांक २.२.२०१८ व दिनांक 
२३.२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यात आळे आहे अशा शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुले, २०१८ पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने वेतन अदा करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. moat क्रमांक मिळविण्यास पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच शालार्थ क्रमांक 
मिळूनही आतापर्यंत ऑनलाईन वेतन न मिळालेले शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकीत व जुले, 
२०१८ पर्यंतचे नियमित वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४२९/व्यय-५, दिनांक 
२७.४.२०१८व अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५९/१८/कोषा प्रशा-५, दिनांक ११.५.२०१८ च्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर अनौपचारिक संदर्भान्वये शालार्थ प्रणाली पूर्ववत होईपर्यंत शासन 
स्तरावरुन मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/१८/टीएनटी-३ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१८१५०१०३१०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila D Chaudhari 


Charushila = aren 


\d Sports Department, 
talCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=b99d7dca0e63be1 bd1b7158b9523537 


D (_ h a 1 d ha a : 1d46b aia 9ed4ff38 1 6ecf3, 


2018.05.18 15:02:19 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 
q 


) राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 

) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 

) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


ल 


4 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) शिक्षण संचालक ( प्राथमिक) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) संचालक, विद्यापरिषद, पुणे 

११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१३) सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक ( माध्यमिक / प्राथमिक ) 

१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 


SG © 


१५) सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 

१६) वित्त विभाग ( व्यय-५ / कोषा प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई 

१७)शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१८)निवड नस्ती-टिएनटी-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


